नवनिर्मित पालघर जिल्ह्यासाठी पोलीस 
अधिक्षक, पालघर कार्यालयाकरिता पोलीस 
अधिक्षकाचे १ अस्थायी पद नव्याने निर्माण 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३ 
मंत्रालय, जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५. 
तारीख १३ ऑगस्ट २०१४ 


वाचा 
१) शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक-प्राफेब-११०८/प्र.क्र.१६७/ ठाणे/म-१०, 
दिनांक १७ जून २०१४ 
२) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-अ/४७/पालघर/१६९/ २०१४, 
दिनांक ९ जुलै २०१४ 
३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक-ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३, दिनांक ३१ जुलै 
२०१४ 
४) पोलीस महासंचालक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-पोमसं/२६-अ/४७/पालघर/१६९/ 
२०१४, दिनांक १९ ऑगस्ट २०१४ 
शासन निर्णय: 
राज्य मंत्रिमंडळाने दिनांक १३ जून २०१४ च्या बैठकीमध्ये ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करुन 
पालघर हा नवीन जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जिल्हयाचे मुख्यालय पालघर येथे 
राहणार असून, तो दिनांक १ ऑगस्ट २०१४ पासून अस्तित्त्वात आला आहे. या नवनिर्मित जिल्हयात 
पालघर, वसई, डहाणू, तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा व विक्रमगड या ८ तालुक्यांचा SAAT आहे. 
तशी शासन अधिसूचना महसूल व वन विभागाने दिनांक १७ जून २०१४ रोजी प्रसिद्ध केली आहे. 
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयात पोलीस अधिक्षक, पालघर कार्यालयासाठी रु.१५६००- 
३९१०० अधिक ग्रेड पे रु.६६०० या वेतनश्रेणीतील पोलीस अधिक्षकाचे १ पद निर्माण करण्यास मान्यता 
दिली आहे. त्यानुसार पोलीस अधिक्षकाचे १ अस्थायी पद दिनांक १७ जून २०१४ पासून निर्माण 
करण्यास व त्यासाठी येणारा आवर्ती रु.६,८१,७८०/- इतका खर्च, राज्य मंत्रिमंडळाने ठाणे जिल्हयाचे 
विभाजन करुन नवीन पालघर जिल्हा निर्माण करण्यासाठी मंजूर केलेल्या रु.१४८.३६ कोटी एवढया 
आवर्ती खर्चातून मागणी क्रमांक-बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३ 


पोळीस दल (दत्तमत) (२०५५०१६८) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०८१३१३०२१६९८२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


; Digitally signed by Charushila 
(0 h aru 5 h | | a Chandrakant Tambekar 
DN: CN = Charushila Chandrakant 
Tambekar, C = IN, S = 


C h an d fa kant MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


Tam be kar Date: 2014.08.13 15:20:47 +05'30' 


चारुशीला तांबेकर 
शासनाच्या सहसचिव 


प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

७ अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई. 

११) महासंचालक, गृहरक्षक दल तथा संचालक, नागरी संरक्षण दल, मुंबई. 

१२) महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस सुरक्षा मंडळ, मुंबई. 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 

१४) सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


१५) सर्व परिक्षेत्रिय विशहोष पोलीस महानिरीक्षक. 
१६) सर्व पोलीस आयुक्त. 
१७) सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र.क्र.४७/पोल-३ 


१८) सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

१९) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे / पालघर. 
) 
) 


२१) गृह विभागातील सर्व सहसचिव / उपसचिव. 
२२) निवड नस्ती / पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


